महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) 
हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या 
प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र सक्षम 
प्राधिकारी व अनुषंगिक कर्मचारी या पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
झासन निर्णय क्रमांकः एमपीआय ११२१/प्र.क्र.५२/ पोल-११ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०८ जुले, २०२२ 


वाचा : 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१०/प्र.क्र.८४/१०/वि.सु.-१, दि.२७ सप्टेंबर, २०१० 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१३/प्र.क्र.११/१३/वि.सु.-१, दि.०२ फेब्रुवारी, २०१३ 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१०/प्र.क्र.११२/१३/वि.सु.-१, दि.०२ डिसेंबर, २०१३ 
४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.पदनि-१०१०/प्र.क्र.८३/वि.सु.-१, दि.०२ ऑगस्ट, २०१६ 
५. शासन निर्णय गृह विभाग, क्र. एमआयएस -२०१५/प्र.क्र. १३०१/पोल-११, दि. २९ जून, २०१७ 
६. शासन निर्णय गृह विभाग, क्र. एमपीआय-१११८/प्र.क्र. ६८४/पोल-११, दि. २२ ऑक्टोंबर, २०१८ 
७. शासन निर्णय गृह विभाग, क्र. एमपीआय-१११८/प्र.क्र. ६८४/पोल-११, दि. १७ सप्टेंबर, २०१९ 
८. शासन निर्णय गृह विभाग, क्र. एमपीआय-१११८/प्र.क्र. ६८४/पोल-११, दि. १० ऑगस्ट, 2020 
९. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०२०/प्र.क्र.२४/२०/वि.सु.-१, दि.३० सप्टेंबर, २०२० 
१०. शासन निर्णय गृह विभाग, क्र. एमपीआय-११२१/प्र.क्र.५२/पोल-११, दि. १२ ऑक्टोबर, २०२१ 


प्रस्तावना : 

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम १९९९ च्या प्रभावी 
अंमलबजावणीकरिता तसेच अधिनियमान्वये दाखल प्रकरणांच्या तपासामध्ये सहाय्य करण्यासाठी 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली स्वतंत्र २ 
सक्षम प्राधिकारी व १० अनुषंगिक कर्मचारी अशी एकूण १२ पदे उपरोक्‍त वाचा क्र. ५ येथील शासन निर्णयान्वये 
निर्माण करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम 
१९९९ च्या अंमलबजावणीकरिता या पदांची आवश्‍यकता असल्याने उपरोक्त वाचा क्र. ६ ते ८ व Yo येथील 
शासन निर्णयांन्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर १२ पदांची आवश्‍यकता असल्याने त्यांना मुदतवाढ 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव उच्च स्तरीय सचिव समितीसमोर सादर करण्यात आला होता. उच्च स्तरीय सचिव 
समितीने दिलेल्या मंजुरीनुसार या १२ पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः एमपीआय ११२१/प्र.क्र.५२/पोल-११ 


शासन निर्णय: 

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ५ (१) 
प्रमाणे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली निर्माण 
करण्यात आलेली सक्षम प्राधिकारी (२ पदे) व इतर अनुषंगिक कर्मचारी (६ पदे) आणि बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाची 
(४ पदे)अशा एकूण १२ पदांना खालीलप्रमाणे दिनाक ३०.०६.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
नियमित । बाह्ययंत्रणेद्वारे 

ia उपजिल्हाधिकारी । B.94§ 00-3000 अधिक ग्रेड वेतन ५८०० ०२ Po 

२ लेखाधिकारी रु.९३००-३४००० अधिक ग्रेड वेतन ४४०० ०२ Po 

3 अव्वल कारकून रु.५२००-२०२०० अधिक ग्रेड वेतन ३५०० ०२ |  - | 

४ लिपिक टंकलेखक | रु.५२००-२०२०० अधिक ग्रेड वेतन १९०० ०२ Po 

4 लिपिक ठोक रक्कमेवर | -__| ०२ 

द शिपाई ठोक रक्कमेवर | -__| ०२ 
एकूण od | oe 

2. उपरोक्‍त नमूद उपजिल्हाधिकारी, लेखाधिकारी, अव्वल कारकून व लिपीक टंकलेखक ही पदे 


प्रतिनियुक्तीने आणि लिपीक व शिफाई ही पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यात येतील. 


३. सदर उपजिल्हाधिकारी /सक्षम प्राधिकारी यांच्या कार्यालयावर जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांचे 
प्रशासकीय नियंत्रण राहील. 
४. सदरचा शासन निर्णय उच्च स्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच, वित्त विभागाच्या 


अनौपचारिक संदर्भ क्र. २७५/आपुक, दि. १३ मे, २०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७०८१४५२४४९७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Digitally signed by RAVINDRA D AUTE 


Date: 2022.07.08 14:56:20 +05'30' 


(रविंद्र औटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमपीआय ११२१/प्र.क्र.५२/पोल-११ 


२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. प्रधान सचिव (विशेष), यांचे यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१०. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

११. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर 

१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), मुंबई 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

१५. निवडनस्ती (पोल-११ कार्यासन). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


